शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०४१७/ 
प्र.क्र.२५०/ पोल-७, दिनांक ०८.०८.२०१७ हे 
रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पोप्रमा-०४१७/प्र.क्र.२५०/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ७ मे २०१८. 


वाचा :- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
पोमसं/ २७-बी/ २८-बी-२/ पो.स्टे.-आंधळगांव-संगोपन-केंद्र-बांध- 
भंडारा/ ९२/ २०१७, दिनांक २२.०३.२०१७. 
२) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा-०४१७/प्र.क्र.२५०/पोळ-७, 
दिनांक ०८.०८.२०१७. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
पोमसं/ २७-बी/ २८-बी-२/ पो.स्टे.-आंधळगांव-संगोपन-केंद्र-बांध- 
भंडारा/ ९२/ २०१७, दिनांक २१.०९.२०१७. 


प्रस्तावना.- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी दिनांक २२.०३.२०१७ रोजीच्या पत्राव्दारे 
पोलीस अधीक्षक, भंडारा, यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस ठाणे, आंधळगांव, येथे महिला 
पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी यांच्याकरिता बाल संगोपन केंद्राचे बांधकाम करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्या अनुसार, शासन ज्ञापन, 
गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०४१७/ प्र.क्र.२५०/ पोल-७, दिनांक ०८.०८.२०१७, व्दारे 
रु.२५,९४,६४५/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


२. तथापि, पोलीस ठाणे, आंधळगांव, याच्याकरिता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे 
बांधकाम करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई, 
यांच्याकडे कार्यवाही सुरु आहे, असे पोलीस महासंचालक कार्यालयाने कळविले आहे. 


३. पूर्वोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय.- 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०४१७/ प्र.क्र.२५०/ पोल-७, दिनांक 
०८.०८.२०१७, याव्दारे, रद्द करण्यात येत आहे. 


SIRT निर्णय क्रमांकःपोप्रमा-०४१७/प्र.क्र.२५०/पोळ-७. 


२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५०९१८१७४२०९२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


© Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
W a Nn | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d44 
3b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal 


G O p ठे | 3 0 | S e Bete oo; 8.05.09 18:18:31 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 

३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर. 

४) पोलीस अधीक्षक, भंडारा. 


) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


